एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-९ 
कक्ष अधिकारी, गट-ब संवर्गातील 
उमेदवारांना रुजू करून घेणेबाबत तसेच 
त्यांच्या तात्पुरत्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः HS - १३२३/प्र.क्र.८९/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. टिआरएन- २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.०१.२०१४ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०११९/प्र.क्र.०४/सीपीटीपी, 
दिनांक ०८.०४.२०१९ 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, कार्याळयीन आदेशा क्र. टिआरएन-०६२३/प्र.क्र.४५/सीपीटी" 
दिनांक १८.०९.२०२३ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र टिआरएन- ०६२३/प्र.क्र.६४/सीपीटीपी, 
दिनांक २२.०९.२०२३ 

५) वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार प्रशिक्षण संस्था, नागपूर यांचे कार्यालयीन आदेश 
क्र.आस्था०९२३/सीपीटीपी९/उन्नती/३४००/२०२३, दि.२५.०९.२०२३ 


कार्यालयीन आदेशा 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २०.०१.२०१४ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे प्रतिवर्षी सरळसेवेने नियुक्त होणा-या गट-ब मधील पदांसाठी 
वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतो. 
त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे गट-ब संवर्गात शिफारसप्राप्त २६५ उमेदवार व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) 
परीक्षा-२०२० अन्वये यापूर्वी मुदतवाढ देण्यात आलेले ७ उमेदवार यांचेपैकी कागदपत्रे तपासणीअंती 
पात्र २५० उमेदवारांना दि.१८.०९.२०२३ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये दि.०३.१०.२०२३ पासून दोन 
वर्षाच्या (एकूण १०४ आठवडे) एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-९) अंतर्गत नियुक्‍ती 
देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशान्वये एकूण ३८ उमेदवारांना परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी पदासाठी 
नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


२. सीपीटीपी-९ प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार दिनांक 03.90.2023 ते दि.०१.१२.२०२३ या 
कालावधीत प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित केलेले आहे. 
वनामती, नागपूर यांनी दि.२५.०९.२०२३ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम (सीपीटीपी २, ५, ७ व ८) मधील तुकडीतील प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या गट-ब मधील ज्या 
प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-९) अंतर्गत 
गट-ब मध्ये दुसर्‍या संवर्गात नियुक्‍ती देण्यात आली आहे त्या प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना 
संवर्गउन्नतीकरणांतर्गत पायाभूत प्रशिक्षण (अभ्यासक्रम-१) मधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कक्ष 
अधिकारी संवर्गातील ७ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून सदर अधिकारी दि.०३.१०.२०२३ (म.पू.) रोजी 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस - १३२३/प्र.क्र.८९/१४-ब 


मंत्रालयात रुजू झाले आहेत. सदर ७ परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून मंत्रालयात रुजू करुन घेण्यात येत आहे. 


सीपीटीपी-९ - (राज्यसेवा परीक्षा २०२१) 

अ. | शिफारस परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव रुजू दिनांक 
क्र क्र 

१) १५ श्री. धर्म बजीरंग बाळासाहेब 03.90.2023 (म.पू) 
२) १६ श्री. ढोले विशाळ विनायक ०३.१०.२०२३ (म.पू. 
3) १८ | श्रीमती कुटे मेघा विळास ०३.१०.२०२३ (4.4) 
¥) २० श्रीमती जाधव आरती विष्णू 03.90.2023 (म.पू. 
4) २७ श्रीमती शोख तम्मना हमिद ०३.१०.२०२३ (म.पू.) 
&) २८ श्रीमती सोनवणे बेला शांतीलाल ०३.१०.२०२३ (म.पू.) 
(9) 3g | atl. बोबडे शुभम कृष्णराव 03.90.2023 (म.पू) 


3. उपरोक्त परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना त्यांचे नावासमोर दर्ठाविलेल्या मंत्रालयीन 
विभागामध्ये तात्पुरती पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


सीपीटीपी-९ - (राज्यसेवा परीक्षा २०२१) 


अ. | शिफारस परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांचे नाव मंत्रालयीन विभाग 
क्र क्र. 
१) १५ श्री. धर्म बजीरंग बाळासाहेब सामान्य प्रशासन विभाग 
2) १६ श्री. ढोले विशाळ विनायक सामान्य प्रशासन विभाग 
3) १८ श्रीमती कुटे मेघा विलास पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
४) २० श्रीमती जाधव आरती विष्णू कृषी व पदुम विभाग 
4) २७ श्रीमती होख तमन्ना हमीद सामान्य प्रशासन विभाग 
&) २८ श्रीमती सोनवणे बेला शांतीलाल पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
(9) ३६ श्री. बोबडे शुभम कृष्णराव महसूल व वन विभाग 


४. सदर परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमुन दिलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. 


५. संबंधित विभागाने परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना मंत्रालयीन विभागाची रचना व कार्यपध्दती 
तसेच कक्ष अधिकारी पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये याचे प्रशिक्षण देण्याची कार्यवाही करावी. 


६. सदर कालावधीत संबंधित विभागाच्या आस्थापना शाखेने परिविक्षाधीन कक्ष अधिकार्‍यांच्या 
उपस्थितीची नोंद बायोमेट्रिक समय प्रणालीद्वारे ठेवावी. परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना संबंधित 
विभागाचे ओळखपत्र देण्यात यावे. सदर प्रशिक्षण कालावधीत उपरोक्त परिविक्षाधीन कक्ष 
अधिकाऱ्यांचे वेतन सामान्य प्रशासन विभागामार्फत अदा करण्यात येईल. तसेच सामान्य 
प्रशासन/का.सीपीटीपी यांच्याकडून सूचना प्राप्त झाल्यावर उपरोक्‍त परिविक्षाधीन कक्ष अधिकाऱ्यांना 
सीपीटीपी-९ अंतर्गत पुढील प्रशिक्षणाकरिता वनामती, नागपूर येथे रुजू होण्यासाठी सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून कार्यमुक्त करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कअस - १३२३/प्र.क्र.८९/१४-ब 


७. 


परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी हे परिविक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यावर मंत्रालयातील विविध 


विभागात पुढील जवळपास ३० वर्षे सेवा देणार असल्याने, त्यांचे प्रशिक्षण फलदायी होण्यासाठी संबंधित 
विभागांनी या प्रशिक्षणास आव्यक असे सहाय्य करावे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१६१८१७८७०७ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc4f0a2 
5b70698158e, postalCode=400032, Mahi hts 


jaharas| 
INumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D41639DA6C568419FO 
71BB9CDFD8A2E08058C, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2023.10.13 16:53:33 +05'30' 


(सु. मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित परिविक्षाधीन कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 
२ 


3 
tof 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
सह/ उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
महासंचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती 
बोले पेट्रोल पंप जवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर -४४२ ४१०. 

५) उप सचिव (का.क्र.सीपीटीपी-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अवर सचिव, रोख शाखा (२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) निवडनस्ती १४ब. 


> <-> 5-2 ब 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


